गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल येथील 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सातवा, 
आठवा मजला व पोटमाळा येथील कार्यालयीन 
जागेची साफसफाई करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वच्छता-२०२२/प्र.क्र.०५/पापु-०२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे नुतनीकरण व दुरूस्तीचे काम सुरु आहे. त्यामुळे धुळ व 
कचरा मोठया प्रमाणात निर्माण होत आहे. तसेच वातावरणातील बदलामुळेही हवेद्वारे धुळ विभागात 
सर्वत्र पसरत आहे. त्यामुळे टेबल, खुर्ची, संगणक, प्रिंटर्स व फायली यावर धुळ साचुन खराब होण्याची 


शक्‍यता नाकारता येत नाही. याचबरोबर विभागात जल जीवन FRM व स्वच्छ भारत FRA हे कार्यक्रम 
राबविण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. या अंतर्गत मा. प्रधान सचिव महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली वारंवार 
विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठका, प्रकल्पाचे सादरीकरण व चर्चासत्र सुरु आहेत. 

वरील परिस्थितीमध्ये स्वच्छतेचा भाग म्हणून काही कालावधीसाठी विभागात स्वच्छता 
व्यवस्थित ठेवणे आवश्‍यक झाले आहे. सद्यस्थितीत सुरु असलेली स्वच्छतेची कामे अपुरी किंवा 
असमाधानकारक ठरत असल्याने व san ठिकाणी वरिष्ठ स्तरावरच्या बैठका किंवा नियोजनबध्द 
कामकाज करणे शक्‍य होणार नसल्यामुळे विभागामार्फत / विभागाअंतर्गत स्वतंत्ररित्या स्वच्छतेकरीता 
खाजगी एजन्सीची नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये ७ व ८ वा मजला येथे विभागामधील दोन भा.प्र.से. दर्जाचे 
अधिकारी यांचे दालन कार्यरत आहेत. त्यांचे दालन, विभागामधीळ नुतनीकरण झालेली जागा, सुरु 
असलेले नुतनिकरण व वरील इतर क्षेत्रफळ पाहता स्वच्छता करण्यास साधारणत: चार कर्मचाऱ्यांची 
(आवऱ्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी-जास्त करण्यास) नेमणूक करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे खालील कामे व त्याअनुषंगाने सेवा व सुविधा पुरविण्याची आवश्‍यकता 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वच्छता २०२२/प्र.क्र.०५/पापु-०२ 


मा.प्रधान सचिव व इतर अधिकाऱ्यांच्या दालनातील तसेच मिटींग हॉलची संपूर्ण सफाई 


(उदा. लादी झाडणे, धुणे व पुसणे, इ.) दिवसातून दोनदा करणे तसेच दालनातील टेबल 


खुर्ची व इतर उंची फर्निचर त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार गरजेचे असलेल्या द्रावणाने किंवा 


त्यांना पॉलिडा करणे . 


मा.प्रधान सचिव व सह सचिव यांचे प्रसाधन गृहे दिवसांतून दोनदा स्वच्छ ठेवणे . 


सर्व कार्यासनांतील जमीन व टेबल खुर्ची, कम्प्युटर प्रिंटर इ. दिवसांतुन एकदा म्हणजे 


सकाळी पाण्याने साफ करणे. 


मा. प्रधान सचिव / इतर अधिकाऱ्यांच्या दालनातील सोफा, गालिचे, खुर्च्या, इ. व्हॅक्‍यूम 


क्लिनरने साफ करुन घेणे. 


विभागातील सर्व खिडक्या, तावदाने पंखे छत इ. १५ दिवसांतून एकदा साफ करणे. 


कर्मचाऱ्यांची प्रसाधनगृहे (महिला व पुरुष) दिवसांतून दोन वेळा साफ करणे. एकदा 


हार्पिक टाकून स्वच्छ धुणे. डांबरगोळया व इतर सुविधा आवश्‍यकतेनुसार पुरविणे. 


विभागाच्या छन्न मार्गातील प्रधान सचिव यांचे दालनासमोरीळ व पोटमाळयावरीळ 


मोकळया जागेतील लादी, फरशी स्वच्छ करणे दररोज दोन वेळा. 


विभागा अंतर्गत अभिळेख कक्षाची स्वच्छता ठेवणे . 


०२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या खरेदी धोरणानुसार Gem पोर्टलद्वारे निविदा प्राप्त 


करून पात्र संस्थेची निवड करण्यात येईल व यासाठी येणारा अंदाजे रु. १३,२०,०००/- खर्च हा जल 


जीवन Part कार्यक्रमाअंतर्गत सहाय्यकृत निधीमधुन भागविण्यात येईल. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥89॥8/959॥॥॥9.00९.॥)॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१३१२४९५०६०२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वच्छता २०२२/प्र.क्र.०५/पापु-०२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY VITHOBA KALBHOR 

DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127daa9612b470f287aa63 10645bf8f39ddb6811, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=DF8236826D559FF6F7F76F 1D6D59C70C92E9C010F48017078D824BE6D2B5B8D1, 
cn=SANJAY VITHOBA KALBHOR 

Date: 2023.12.13 17:00:12 +05'30' 


(संजय काळभोर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत) 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. उप सचिव (पापु-०२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवडनस्ती नोंदणी शाखा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


